भारतीय पोलीस सेवा व राज्य पोलीस 
सेवेतील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-०३१५/प्र.क्र.9८/ पोल-१ 


गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२, 


SIR आदेठशा- 


तारीख: २७ मे, २०१५ 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 
प्रशासकीय कारणास्तव खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची शासन आदेश क्र. आयपीएस०३१५/ 
प्र.क्र.७८(३)/पोल-१ दि.१३.०५.२०१५ अन्वये बदलीने पदस्थापना करण्यात आली होती. या आदेशातील 
खालील अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत बदल करण्यात येत असून सुधारित पदस्थापना खालीलप्रमाणे 


करण्यात येत आहे : 
अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव दि.१३.०५.२०१५ च्या सुधारित पदस्थापना 
आदेशान्वये दिलेली 
पदस्थापना 
i | श्री. राहूल उत्तम श्रीरामे । पोलीस उप आयुक्त, पोलीस उप आयुक्त, 
नवी मुंबई औरंगाबाद 
२ श्री. आर. आर. बनसोडे । अपर पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक, 
श्रीरामपूर, अहमदनगर गुन्हे अन्वेषण विभाग (गुन्हे), 
कोल्हापूर 
3 श्री. एम. के. भोसले TAT उप आयुक्त, राज्य | पोलीस उप आयुक्त, 
गुप्तवार्ता विभाग, पुणे राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई 
४ | at. व्ही.बी. देशमुख पोळीस उप आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, 
नाशिक फोर्स वन, मुंबई 
षु श्री. अनंत रोकडे पोलीस अधीक्षक, एसएजी, | पोलीस अधीक्षक, 
नागपूर लोहमार्ग, नागपूर 
६ श्री. श्रीकांत धिवरे अपर पोलीस अधीक्षक, पोलीस उप आयुक्त, 
नांदेड नाशिक 
७ | श्री. आर.एस. परदेशी अपर पोलीस अधीक्षक, अपर पोलीस अधीक्षक , 
अकोला लोहमार्ग ,नागपूर 


शासन आदेशा क्रमांकः आयपीएस-०३१५/प्र.क्र.9८/पोल-१ 


श्री. संजय वाय. जाधव अपर पोलीस अधीक्षक, अपर पोलीस अधीक्षक , 
अमरावती (ग्रामीण) श्रीरामपूर, जि.अहमदनगर 


2, 


श्री. सुनील GERM, श्री. आय. डी. कांबळे व श्री.पी. टी.सोनावणे या राज्य पोलीस 


सेवेतील अधिकाऱ्यांची दि.१३.०५.२०१५ च्या आदेशान्वये केलेली बदली रद्द करण्यात येत असून त्यांची 
बदलीपूर्वीची पदस्थापना कायम ठेवण्यात येत आहे. 


3: 


त्याचप्रमाणे नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेले श्री. डी.वाय. मंडलिक, भापोसे यांची पोलीस 


अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग (गुन्हे), पुणे येथे पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


४. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०५१३१८०००७७१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Charushila 


(> h aru 5 h | la Chandrakant Tambekar 


DN: CN = Charushila Chandrakant 


Chandrakant —_fambetar. Cain's 


Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Joint Secretary 
Tam bekar Date: 2015.05.27 18:29:23 +05'30' 


(चारुशीला तांबेकर ) 
सह सचिव, गृह विभाग 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ /2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री, गृह (शाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. मा.मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

. संबंधित अधिकारी 

. संबंधित कार्यालय 

९. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


१०.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः आयपीएस-०३१५/प्र.क्र.9८/पोळल-१ 


११.सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवड नस्ती, पोल-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


